समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश 
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ जून, २०२३ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र.एसएसए-२०१६/प्र.क्र.१११/ 
एस.डी.-३/ दि.२१/०७/२०१६ . 
२) केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना दि.१६/०८/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 


शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती 


प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्रयरेषेखाळील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात 


येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्रयरेषेवरील 


पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येणार आहे. सदर योजनेंतर्गत एका गणवेशाकरीता रु.३००/- 


याप्रमाणे प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेचा निधी संबंधित शाळा 


व्यवस्थापन समितीस झासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन 


समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर गणवेठा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिले जातात. 


स्काऊट व गाईड शिक्षणाची संस्कार क्षमता विचारात घेवून राज्यातील शाळांमध्ये स्काऊट 


शिक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर स्काऊट व गाईड विषयाच्या शिक्षणासाठी वेगळा 


गणवेश निर्धारित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार आवश्‍यक असणारा वेगळा गणवेश सद्यस्थितीत 


विद्यार्थ्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रस्तुत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्काउट व गाईड या विषयास 


अनुरुप असणारा गणवेश उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेंतर्गत 


संपूर्ण राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना स्काऊट व गाईड विषयास अनुरुप एक समान एक रंगाचा दर्जेदार 


गणवेडा उपलब्ध करुन देण्याकरीता योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ 


शासन निर्णय :- 


१) सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधीळ इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व 


विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात 


यावी. 


प्रस्तुत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन 


गणवेझाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा. यासाठी केंद्र शासनाने 


निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 


परिषद, मुंबई यांनी वितरीत करावा. 


i, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत अनेक शाळांनी व कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्व 


परवानगीशिवाय सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे गणवेश तयार करण्याचे काम केले आहे. 


सदर तयार गणवेझामुळे संबंधिताचे आर्थिक नुकसान होवू नये म्हणून शासनाने शाळा 


व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून सन २०२३-२४ या शैक्षणिक 


वर्षासाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केल्यानुसार विद्यार्थ्याना 


उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


॥. विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरुप (मुलांसाठी आकाशी 


रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅट/पॅट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट 


आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर 


सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन 


समितीमार्फत देण्यात यावा. प्रस्तुत गणवेशाबाबतची सर्वसाधारण रचना सोबत 


परिशिष्ट अ मध्ये जोडली आहे. तसेच, विद्यार्थ्याच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप 


(Shoulder Stripe) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्‍यक आहे. 


. स्काऊट व गाईड विषयासाठी आवश्यक असणाऱ्या गणवेशामधील टोपी व स्कार्फ 


याबाबत वेगळयाने आदेठा निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ 


V. स्काऊट व गाईडच्या गणवेशाबाबत आवऱयक ती सर्व माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 


परिषदेने सर्व संबंधितांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


vi. स्काऊट व गाईड या विषयाच्या तासिका आठवडयातून दोन दिवस असतात. त्यापैकी 


एक तासिका शक्‍यतो शनिवारी असते. त्यामुळे मंगळवार, गुरुवार व शनिवार या तीन 


दिवशी स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप उपलब्ध करुन देण्यात येणारा गणवेडा 


विद्यार्थ्यांनी परिधान करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, उर्वरित सोमवार, बुधवार व 


शुक्रवार या तीन दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या रंगाचा गणवेश 


परिधान करण्यात यावा. 


२) पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व 


शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एक समान एक रंगाचे दोन गणवेडठा 


उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत Ard 


योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करु नये. याबाबतच्या आव्यक त्या सविस्तर 


सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०८१४४८१३१६२१ असा आहे. हा TIT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VJAY NIVRUTTI BHOSALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. = VU AY NIVRUT TI ५४७५४५५७७७, 


a }85826669926889, postalCode=400032, 
htra, 


BHOSALE cas Rl 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३ 


६) सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१० आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) 
) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, मुंबई 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८८ , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


राज्य चिटणीस महाराष्ट्र राज्य, भारत स्काऊट HS गाईड संस्था, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी (बृहन्मुंबई), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

नियोजन विभाग (१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


